अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील 
मुलामुलींना शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती 
योजना सन २०२०-२१ साठी विद्यार्थ्याची 
निवड-शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - Yoo 032 
दिनांक :- ०३ डिसेंबर, २०२० 


वाचा- शासन निर्णय क्रमांक.पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१, दि.२९.०९.२०२० 
शुध्दीपत्रक - 

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मुलामुलींना शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती 
योजना सन २०२०-२१ साठी विद्यार्थ्याची निवड करणेबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भाधिन शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये पुढील प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे:- 


(१) प्रपत्र - ब-३ मधील अनु.क्र. ४२ मध्ये स्वाती Yar पाटील यांच्या नावापुढील अभ्यासक्रम कालावधी 
या शिर्षामध्ये अभ्यासक्रमाचा कालावधी “oy” असा वाचावा. तसेच अ.क्र.४७ मधील तेजस्वी 
लक्ष्मण शिंदे यांच्या नावापुढील अभ्यासक्रम कालावधी या शिर्षामध्ये अभ्यासक्रमाचा कालावधी “०४ 
वर्ष” या ऐवजी “०३ TY” असा वाचावा. 

(२) प्रपत्र -ब-५ मधील अनु.क्र. ४९ मध्ये पंकज दिलीप गोईकर यांच्या नावापुढील अभ्यासक्रम कालावधी 
या शिर्षामध्ये अभ्यासक्रमाचा कालावधी “oy वर्ष” या ऐवजी “०३ TY” असा वाचावा. 

(3) प्रपत्र -अ-४ मधीळ अनु.क्र. १२ मध्ये प्रतिक दत्तात्रय कांबळे यांच्या नावापुढील परदेशातील 
विद्यापिठातील अभ्यासक्रमाचे नाव या शिर्षामध्ये अभ्यासक्रमाचे नाव “Master in Mechatronics” 
या ऐवजी “Master of Enggeering in Mechatronics” असे वाचावे. 


(४) प्रपत्र - अ-४ मधील अनु.क्र. 29 मध्ये “अक्षय नरेंद्र कांबळे” या नावाऐवजी “आडाय नरेंद्र कांबळे” 
असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१२०३१४४३४१७८२२ असा 
आहे.हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Chandrakant Haridas Wad 
(चंद्रकांत ह.वडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे. 
२. सर्व संबंधित विद्यार्थी (आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 
३. निवड नस्ती. 


